मागणी क्र.व्ही-२ (कार्यक्रमांतर्गत /अनिवार्य) 
प्रधान लेखाशिर्ष “२८५१-ग्रामोद्योग व 
लघुउद्योग” सन २०१८-१९ मधील तरतूर्दीचे 
अंतिम पुनर्विनियोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पुनर्वि-२०१९/प्र.क्र.२७/१९/१७स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: ३१ मार्च, २०१९ 


वाचा :- या कार्यासनाचा समक्रमांकित दिनांक ३१ मार्च, २०१९ चा शासन निर्णय 


शासन शुध्दीपत्रक- 


या कार्यासनाच्या वाचा येथील दिनांक ३१ मार्च, २०१९ च्या शासन निर्णयातील विवरणपत्र २ 
मधील रकाना क्र. ७ मधील शोरा पुढील प्रमाणे वाचावा:- 

सदर योजने अंतर्गत पदोन्नतीमुळे वेतनाच्या खर्चात मंजूरीपेक्षा अधिकचा खर्च झालेला 
असल्यामुळे आवश्‍यक जादा मागणी. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक क ॒ महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥8॥व99॥॥.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०५१५११३८१८५००२ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SEEMA BABAN 
JADHAV 


(सी.ब.जाधव) 
अवर सविव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री /राज्यमंत्री (सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग), यांचे स्वीय सहायक 

२. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, यांचे स्वीय सहायक 

३. मा.प्रधान सचिव (सहकार) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
४. मा. सचिव (वस्त्रोद्योग सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

५. आयुक्‍त सहकार आयुक्तालय पुणे 

६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता/)-१, मुंबई. 

७. महाळेखापाल (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता)-२ ,नागपुर 

८. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

९. निवासी लेखा अधिकारी,मुंबई 

१०. वित्त विभाग(व्यय २/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय,मुंबई ३२ 


११.निवडनस्ती का.क्र. (१७स). 


